मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन) योजना 
सन २०१९-२० करीता अर्थसंकल्पीय तरतूद 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- केव्हीबी-२०१७/प्र.क्र.१६/उद्योग-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ जानेवारी, २०२०. 


वाचा:- उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक केव्हीबी-२०१७/प्र.क्र.१६/उद्योग-६, 
दिनांक १८ जुन २०१९ व दि. २१ ऑगस्ट,२०१९ आणि 
शुध्दीपत्रक समक्रमांक,दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०१९ व दि. ३१ ऑक्टोबर, २०१९ 


शुध्दीपत्रक:- 
संदर्भाधिन शासन निर्णयातील, लेखाशिर्ष खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


मधमाझापालन योजनेवरील खर्च हा "मागणी के-७, २८५१ ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, १०५ खादी व ग्रामोद्योग, (००) 
(०९) मधकेंद्र (कार्यक्रम) (२८५१ ५३२६) या लेखाशिर्षाखालील (२८५१ ५३२६) ३३ अर्थसहाय्य" या अर्थसंकल्पीय 
लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००१०६१७४०५७३३१० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Kavita Vijay ?30/१1 


De 


(कविता पवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
माहितीसाठी व आवश्यक त्या उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित , 
१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 
अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वरिष्ठ उप महाळेखापाल (पडताळणी) बाह्य लेखा परीक्षा विभाग, मुंबई. 
९. संचालक, मध संचालनालय, महाबळेश्वर, जिल्हा सातारा. 
१०. लेखा अधिकारी, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. (५ प्रती) 
११. कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१६/अर्थसंकल्प-१४/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुं-३२ 
१२. कार्यासन अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (उद्योग-६). 


०८ “७ AD 


mn 


